महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक:-असप-१२२२/प्र.क्र.११०/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:-१० ऑगस्ट, २०२३. 


संदर्भ- शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.असब-१२२२/प्र.क्र.२१/१४, 
दि.२८.०६.२०२३. 
आदेशा 


उपरोक्त संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन 
आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (१, (२) व 
३) अनुसार मंत्रालयीन विभागातील अवर सचिव संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या आंतरविभागीय बदल्या 
करण्यात आल्या असून, खालील नमूद अवर सचिव यांची बदली स्तंभ ३ मध्ये दर्शविलेल्या विभागामध्ये 
करण्यात आली होती. 
२. आता, या आदेशान्वये प्रशासकीय कारणास्तव त्यांच्या बदलीच्या पदस्थापनेत बदल करण्यात येत 
असून, खाली नमूद अधिकारी यांची सुधारीत पदस्थापना त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या 
विभागामध्ये करण्यात येत आहे. 


अ. अवर सचिव यांचे नाव बदलीनंतर पदस्थापनेचा सुधारित पदस्थापनेचा विभाग 
क्र विभाग 

ica २ ३ ae का क्विक 

1 श्री.विकास तुळशीराम कदम नियोजन विभाग सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


३. उपरोक्‍त अधिकारी यांच्या बदलीने पदस्थापनेबाबतच्या अन्य अटी व शर्ती उपरोक्‍त संदर्भाधीन 
आदेझात नमूद केल्याप्रमाणे राहतील. 

४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०८१०१६२७१०५६०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by VINAYAK BABURAO MANE 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


VINAYAK someone tes 
BABURAO MANE —— 
(fa. aT. ar) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. अ.मु.स.(सेवा), सा.प्र.वि. मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नियोजन विभाग/सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, 


मुंबई-३२. 
५. सह/उप सचिव (आस्थापना), नियोजन विभाग/सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६. श्री.विकास तुळशीराम कदम, अवर सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७. निवडनस्ती कार्यासन-१४. 


